उच्च व da Rem विभागाच्या 
अखत्यारीतील वसतीगृहांना “मातोश्री मुलांचे 
शासकीय वसतीगृह” व “मातोश्री मुलींचे 
शासकीय वसतीगृह” असे नाव देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वसति ५३२१/प्र.क्र.३४/मशि-२, 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२१. 

प्रस्तावना :- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र 
शिक्षण संचालनालय, कला संचालनालय व अकृषि विद्यापीठांच्या अखत्यारीत शिक्षण 
घेणाऱ्या विद्यार्थी / विद्यार्थीनींसाठी शासकीय वसतीगृहे आहेत. शासकीय वसतीगृहे ही 
केवळ भितींचा निवारा न राहता, वसतीगृहे ही मुला-मुलींसाठी आधार, आपुलकी व 
स्नेहभाव निर्माण करणारी आधारगृहे असावीत, मुला-मुलींचे शिक्षण सहज व आनंददायी 
व्हावे, पालकांच्या मनात मुला-मुलींना शासकीय वसतीगृहात ठेवण्याविषयी विश्वास 
निर्माण व्हावा, मुला-मुलींना आपल्या घरापासून दूर शासकीय वसतीगृहात राहून शिक्षण 
घेत असताना वसतीगृह हे स्नेहभाव व जिव्हाळयाची उब देणारे ठिकाण आहे, हा भाव 
त्यांच्या मनात रुजावा या उद्देशाने मुला-मुलींच्या शासकीय वसतीगृहांना “मातोश्री* 
वसतीगृह असे संबोधणे संयुक्तीक राहील. 

त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील उच्च शिक्षण 
संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, कला संचालनालय व अकृषि विद्यापीठांच्या 
अखत्यारीतील राज्यातील अस्तित्वातील कोणत्याही विशिष्ट नावाने संबोधण्यात न 
येणाऱ्या मुला-मुलींच्या वसतीगृहांना तसेच राज्यात यापुढे उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागामार्फत बांधण्यात येणाऱ्या मुला-मुलींच्या वसतीगृहांना “मातोश्री शासकीय 
वसतिगृह” (मुलांचे/ मुलींचे) असे नाव देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या नियंत्रणाखाळील उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय व 
कला संचालनालय यांच्या अखत्यारीतील राज्यातील अस्तित्वातील कोणत्याही विशिष्ट 
नावाने संबोधण्यात न येणाऱ्या मुला-मुलींच्या वसतीगृहांना, तसेच राज्यात यापुढे उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभागामार्फत बांधण्यात येणाऱया मुला-मुलींच्या वसतीगृहांना “मातोश्री 
शासकीय वसतिगृह” (मुलांचे / मुलींचे) असे नाव देण्यात यावे. तसेच याच धर्तीवर उच्च व 


शासन निर्णय क्रमांकः वसति ५३२१/प्र.क्र.३४/मशि-२, 


तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाळील अकृषि विद्यापीठामधील मुला-मुलींच्या 
वसतीगृहांना “मातोश्री वसतीगृह” (मुलांचे / मुलींचे) असे नाव देण्यात यावे. 

२. त्यानुसार, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय व कला 
संचालनालय, तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील अकृषि 
विद्यापीठांनी याबाबत आव्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२१०३१६११५७१०८७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR =: र 
(दत्तात्रय कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८) संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे 

qo) सर्व विभागीय सहसंचालक, sea शिक्षण, तंत्र शिक्षण, कळा संचालनालय, 
११) निवड नस्ती/मशि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


